महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 
सवलतींच्या मूल्यांच्या प्रतिपूर्तीपोटी रु.२७०.०० 
कोटी रोखीने प्रदान करण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०१२०/प्र.क्र.३०(आ)/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ जून, २०२०. 
वाचा :- 


१) शासन निर्णय क्र. एसटीसी ३४००/६३१/सीआर-३१/परि १, दिनांक २० जुन, २०००. 
२) शासन निर्णय क्र.एसटीसी ३४०१/सीआर-४२/भाग-१/परि १, 
दिनांक ५ डिसेंबर, २००५. 
) शासन निर्णय क्र. एसटीसी ३४०५/सीआर-५१५/परि १, दिनांक २६ जुले, २००६. 
) शासन निर्णय क्र. एसटीसी ०११३/सीआर-१०३/परि १, दिनांक १० फेब्रुवारी, २०१४. 
) शासन निर्णय क्र. एसटीसी ०८१५/प्र.क्र.५५०/परि-१, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१६ 
६) शासन निर्णय क्र. एसटीसी ०५१८/प्र.क्र.३२७/परि-१, दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९. 
) शासन निर्णय क्र. WERT ०७१८/प्र.क्र.४१४/परि-१, दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०१९. 
) शासन निर्णय क्र. एसटीसी १११९/प्र.क्र.२७९/परि-१, दिनांक ०३ जानेवारी, २०२०. 
) शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०९१९/प्र.क्र.२७५/परि-१, दि.२०.१२.२०१९. 
१०) शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०१२०/प्र.क्र.3३०/परि-१, दि.०३.०२.२०२०. 
११) शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०१२०/प्र.क्र.3३०/परि-१, दि.०४.०३.२०२०. 
१२) शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०१२०/प्र.क्र.३० (ऑ/परि-१, दि.०९.०४.२०२०. 
१३) शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०१२०/प्र.क्र.३० (ओ/परि-१, दि.१३.०५.२०२०. 
१४) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचाळक, म.रा.मा.प.म. यांचे पत्र क्र.राप/लेखा/नोंदणी/ 
सवलत/७७८, दिनांक २७.०५.२०२०. 
प्रस्तावना -: 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाद्वारा राज्य शासनाने वेळोवळी दिलेल्या आदेशानुसार 
विविध प्रवासी वर्गाला प्रवासी भाडयात सवलती देण्यात येतात. सदर खर्चाची प्रतिपूर्ती दि.१.०४.२०१६ 
पासून गृह (परिवहन) विभागाद्वारे करण्याबाबत संदर्भाधिन क्र.५ येथील दि.२५/२/२०१६ च्या शासन 
निर्णयान्वये धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. 

सन २०१९-२० वर्षातील सवलतींच्या मुल्यांपैकी काही रक्कमेची प्रतिपुर्ती रोखीने तसेच काही 
रक्कमेची प्रतिपुर्ती प्रवासी कराचे समायोजनाद्वारे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०१२०/प्र.क्र.३०(आओ/परि-१ 


आली असून काही रक्कम प्रलंबित राहीलेली आहे. सदर प्रलंबित रक्‍कमेपैकी रु.२७०.०० कोटी रक्‍कम 
रोखीने प्रतिपुर्ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सन २०१९-२० या वर्षातील विविध प्रवास सवळत 
मूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी द्यावयाच्या रक्‍्कमेपैकी रु.२७०,००,००,०००/- (अक्षरी दोनशे सत्तर कोटी फक्त) 
रक्‍कम सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाच्या तरतूदीमधून रोखीने प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. सदर खर्च सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा आणि सदर खर्च “मागणी क्रमांक बी-३, २०४१, वाहनांवरील कर ००, ००१, संचालन व प्रशासन 
(09) परिवहन आयुक्‍त (०१) (०१) आस्थापना - परिवहन आयुक्त, (दत्तमत्त) (अनिवार्य), (२०४१ ००१८) 
३३, अर्थसहाय्य" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 
३. यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्या 
कार्यालयातील आंहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्‍कम आंहरित 
करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१२२/२०२०/व्यय-८, 
दि.१६.०६.२०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६१६१६१९२९९०२९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
KADAM 1 तात 


d1d1570f094663515273d0b4d27fc 
ostalCode=400032, street=HOME 
D ATTAT R A Y DEP.MANTRALAYA,MUMBAI. 
INumber=a92397 9cf886d5724fbed87cd57745, 
3f72eba57b0d277f1 197 0f0aaca998I 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KADAM. 
DATTATRAY HANMANT 


2020.06.18 12:54:28 +05'30' 


(द. ह. कदम) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 

३. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
४. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

५. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०१२०/प्र.क्र.३०(आओ/परि-१ 


६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (Gd), मुंबई ४०० ०५१ 

८. वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/ अर्थसंकल्प-११/अर्थोपाय) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
९. गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४) मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती/परि १. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


